सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य हज समितीस निधी वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.ई६५/का-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २७ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ:- 9 शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः - अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 

दिनांक ०६ एप्रिल, २०२१. 

२) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २८.०४.२०२१ 

3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २४.०६.२०२१ 

४) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग,क्र.अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५, 
दि. २३.०८.२०२१ 

५) महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांचे पत्र क्र.संकीर्ण-२०२१/ प्र.क्र.१/ एसएचसी/ 
बी-१७१, दि. ११.१०.२०२१. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र राज्य हज समितीसाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, (०२) 
समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), 
(2234 ए २६७” या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी तरतूद 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने “३६- सहायक अनुदाने (वेतन)” या उद्दिष्टासाठी वेळोवेळी ठरवून व 
उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीच्या मर्यादेत संदर्भ क्र. २ ,३ व ४ च्या आदेशान्वये महाराष्ट्र हज समितीच्या 
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील माहे मार्च,२०२१ ते माहे सप्टेंबर,२०२१ पर्यन्तचा खर्च भागविण्यासाठी आतापर्यन्त 
एकूण रु. १३,११,८९३/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समितीने त्यांच्या 
संदर्भ क्र. ४ च्या पत्रान्वये कर्मचाऱ्यांचे माहे ऑक्टोबर,२०२१ ते फेब्रुवारी,२०२२ पर्यन्तचे वेतन अदा करण्यासाठी 
निधी वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य हज समितीसाठी सहायक अनुदाने (वेतन) या उद्दीष्टाखाली करण्यात आलेल्या 
रु.४०.०० लक्ष या एकूण तरतूदीच्या ७५% म्हणजेच रु. ३०,००,०००/- (रुपये तीस लाख फक्त) इतकी रक्‍कम 
माहे डिसेंबर २०२१ अखेर वेतनासाठी सनियंत्रण प्रणालीवर (FARA) वितरित करण्यासाठी उपलब्ध करुन 
दिलेली आहे. पैकी महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी माहे मार्च २०२१ 
ते सप्टेंबर २०२१ कालावधीसाठी एकूण रु. १३,११,८९३/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून 
रु. १६,८८,१०७/-इतकी रक्‍कम वितरणासाठी शिल्लक आहे. महाराष्ट्र राज्य हज समितीने मागणी केल्यानुसार 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


सदर रकमेतून महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या माहे ऑक्टोबर २०२१ ते डिसेंबर 
२०२१ या तीन महिन्यांच्या वेतनासाठी रु. ६,१३,५८२/- इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन आहे. 


शासन नणय निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्य हज समिती कार्यालयासाठी “मागणी क्र. झेड ई-१, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
(०२) समाज कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, (०१) (१८) यात्रेकरुंचा खर्च (अनिवार्य), ३६ सहायक अनुदान (वेतन), 
(२२३५ ए २६७)” या लेखाशीर्षाखाली सन 2029-2022 या आर्थिक वर्षासाठी रु. ४०.०० लक्ष इतकी 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. 
२. *“३६-सहायक अनुदाने (वेतन), (2234 ए २६७)” या लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने माहे डिसेंबर २०२१ 
अखेर वेतनासाठी एकूण तरतुदीच्या ७५ % निधी वितरीत केला असून संदर्भ क्र. 2, ३ व ४ च्या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र हज समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील माहे मार्च, २०२१ ते माहे सप्टेंबर, २०२१ पर्यन्तचा खर्च 
भागविण्यासाठी आतापर्यन्त एकूण रु. १३,११,८९३/- इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर वितरीत 
निधी वजा जाता आता अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे रु. १६,८८,१०७/- इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध 
आहे. निधीची उपलब्धता विचारात घेता महाराष्ट्र राज्य हज समितीच्या कर्मचाऱ्यांच्या माहे ऑक्टोबर २०२१ ते 
डिसेंबर २०२१ या तीन महिन्यांच्या वेतनासाठी रु. ६,१३,५८२/- (अक्षरी रुपये सहा लाख तेरा हजार Weal 
ब्याऐंशी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र राज्य हज समितीस वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी यापूर्वी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर 
करावयाच्या अटीच्या अधीन राहून कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांच्याकडे सुपुर्द 
करण्यात येत आहे.याकरिता ते “नियंत्रक अधिकारी” आणि त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी “आहरण 
व संवितरण अधिकारी” म्हणून काम पाहतील. 


४. सदर निधी/तरतूद ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आली आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात 
यावी व खर्च मंजूर केलेल्या निधीच्या मर्यादेत ठेवण्यात यावा. केलेल्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र 
विहीत मुदतीत शासनास आणि महाळेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची आणि महालेखापालांच्या लेख्याशी 
खर्चाचा ताळमेळ घालण्याची जबाबदारी कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई यांची राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६५/का-५ 


च. सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२७१२०६४४५३१४ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digit yy Sandesh Chhabu Tadvi 
San d es h Maharashtra, ou=Minor 
Devi ostalCode=400032, 
st=Me 
क 2.5.4.20=2fde30534317da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a8 
C h h a b 1 Ta dvi 6€993f8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2021.10.27 18:12:45 +05'30° 
. 
(a. छ. तडवी) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, महाराष्ट्र राज्य. 
2. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
३. अवर सचिव (व्यय-४/अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अवर सचिव (का-५/का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५. कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, खोली क्र. ६ व ७, तळमजला, साबू 
सिद्दिकी,मुसाफिरखाना, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४०० ००१. 
६. कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य हज समिती, मुंबई. 
७. निवडनस्ती (का-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


